लेखा अनुदान- २०१७-१८ 

मागणी क्र.- बी, ११- मुख्य Say 
७६१० शासकीय कर्मचारी इत्यादींना 
कर्जे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीयुडी-१०१६/प्र.क्र.२१०/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, नवीन प्रशासकीय इमारत, 
१२ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ डिसेंबर, २०१७. 


वाचा:-१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दिनांक १८ एप्रिळ, २०१७. 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ६ जुले, २०१७ 
३) पोलीस महासंचालक, मुंबई कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/३१/३९-१/ 
७३१०- अंदाजपत्रक (२०१७-१८)/१२०/२०१७, दि.८.८.२०१७. 
४) शासन निर्णय,गृह विभाग, समक्रमांक दि.४ ऑक्टोंबर, २०१७. 
५) पोलीस महासंचालक,मुंबई कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/३१-१/७३१० - अंदाजपत्रक 
(२०१७-१८)/१२०/२०१७,दि. २९.११.२०१७. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १८ एप्रिळ, २०१७ न्वये दिलेल्या सूचनांनुसार 
सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षाकरिता मागणी क्र.- बी-११, मुख्य लेखाशीर्ष- ७६१०, शासकीय 
कर्मचारी इत्यादींना कर्जे याखाली या कार्यासनाकडे संगणक प्रणालीव्दारे उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेल्या एकूण रुपये ४५९,५५,९६,६००/- (रुपये चारशे एकोणसाठ कोटी, पंचावन्न 
लाख, Weld हजार सहाशे फक्त) या रक्कमेपैकी रु.४५९,५५,९५,८००/-(रुपये चारशो 
एकोणसाठ कोटी, पंचावन्न लाख, TAA हजार आठशे फक्त) एवढया रक्कमेचे गृह विभाग 
खुद्द व क्षेत्रीय कार्यालय निहाय वाटप संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आले होते. 
तथापि, सदर निधी वाटप करतांना WSR आयुक्‍त कार्यालयास अनावधानाने कमी रक्‍कम 
वितरीत करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने पोलीस महासंचालक, मुंबई कार्यालयास २०१, 
घरबांधणी अग्निम यासाठी वाटप केलेल्या रुपये ४४०,६७,३६,०००/- (रुपये चारशो चाळीस 
कोटी सदुसष्ट लक्ष छत्तीस हजार फक्त) या रक्कमेतून संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये समर्पित 
करण्यात आलेली रक्‍कम रुपये ४,००,००,००० /- (रुपये चार कोटी फक्त) २०१, घरबांधणी 
अग्निम या प्रयोजनार्थ पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई या कार्यालयास संदर्भ क्र.४ च्या शासन 
निर्णयान्वये वाटप करण्यात आले. तथापि, सदर वाटपानंतरही पोळीस आयुक्‍त 
कार्यालयामधीलळ अंदाजे १४० पोलीस अधिकारी/अंमलदार/मंत्रालयीन कर्मचारी 
प्रतिक्षायादीवर असल्याने रु. १५,००,००,०००/-(रुपये पंधरा कोटी फक्त ) इतका निधी मंजूर 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१०१६/प्र.क्र.२१०/आस्था-१ 


करण्यात येत आहे. सदर वाटपानंतर घरबांधणी अग्रिम या उपलेखाशिर्षांतर्गत पुढीलप्रमाणे 


सुधारित वाटप दिसून येईल:- 
(रुपये हजारात) 
अ. कार्यालयाचे नाव २०१ घरबांधणी | २०२ मोटार । २०४ संगणक । एकूण 
क्र. अग्निम वाहन अग्रिम | af 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
१. | पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र | ४२१,६७,३६ ५,२१,५० २,३७,२१ | ४२९,२६,०७ 
राज्य, मुंबई. 
२. | पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई १९,४४,०० २४,५० १५,८० | १९,८४,३० 


३. सदर निधी दि. ३१ डिसेंबर, २०१७ पर्यंत खर्ची टाकण्यात यावा. हा निधी पोलीस 
आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयाच्या नियंत्रण अधिकाऱ्यांना खर्च करण्याच्या अनुषंगाने देण्यात 
आलेला संकेतांक क्रमांक व कोषागार क्रमांक या खाली स्वतंत्रपणे अर्थसंकल्प संगणकीय 
वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


४. उपलब्ध करुन दिलेल्या वरील रक्कमेचा खर्च ताळमेळ, महालेखापाल यांच्या 
कार्यालयास नोंदविलेल्या खर्चाशी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका प्रकरण १४ मधील 
नियम १५७ च्या परिशिष्ट-३ तसेच शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार 
योग्य प्रकारे व योग्यवेळी करुन त्याबाबतची प्रमाणित माहिती शासनास विहित मुदतीत 
पाठविण्यात यावी. खर्च मेळाची माहिती महालेखापाल यांच्या कार्यालयाकडून प्रमाणित करुन 
पाठविण्याची संपूर्ण जबाबदारी विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुखांची राहील. उपलब्ध निधी वित्त 
विभगाच्या दिनांक १८ एप्रिल, २०१७ च्या परिपत्रकातील अटी व arian अधिनराहून खर्च 
करणे बंधनकारक राहील. 


५. मागणी क्रमांक- बी- ११, मुख्य ळेखाशीर्ष ७६१०- शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज 
या लेखाशीर्षाखाळलील २०१- घरबांधणी अग्निम, या गौणश्ीर्षनिहाय अग्निमांची प्रकरणे संबंधित 
नियमांच्या अधीन राहून उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत मंजूर करावीत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र ATT )=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०१७१२०७११२३४४८३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sahebrao उ: र 
Narayan Ghige wre का 


(सा. ना. घिगे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


प्रति, 
१. उप सचिव (आस्था-२) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१०१६/प्र.क्र.२१०/आस्था-१ 


२. सह सचिव (परिवहन-५), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. उप सचिव (आस्था-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. विशेष पोळीस महानिरीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
८. महासंचालक, Act HLM ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०.संचाळक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११.संचाळक, न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२.संचाळक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१३.प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई. 
१४.प्रबंधक, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, मुंबई. 
१५.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, मुंबई. 
१६.आयुक्‍्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई. 
१७.परिवहन आयुक्‍त, म.रा.मुंबई. 
१८.अधिदान व लेखाधिकारी मुंबई. 
१९.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२१.अवर सचिव, वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.अवर सचिव (रोखशाखा/बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३.निवडनस्ती (आस्था-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


